अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान कालवा 
उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा 
सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जनाई 
शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, 
पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापना 
व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचावे : 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक मुदतवाढ-०५१८/(प्र.क्र.3१९/१८)/मोप्र-१, 
दि.१७/०५/२०१८. 
२) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचे पत्र क्र.पुपाम/आ-३/९७१० 
दि.१२/०९/२०१८ चे पत्र. 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान कालवा 
उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जनाई 
शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील अनुक्रमे १८, १८ व १८ याप्रमाणे एकूण ५४ अस्थायी पदांना (विवरणपत्र-“१”) व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील अनुक्रमे १५ व ०२ याप्रमाणे एकूण १७ अस्थायी पदांना 
(विवरणपत्र-“२”) दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च 
“मुख्य लेखाशिर्ष २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन (०४) 
परिरक्षण आस्थापना (योजनेतर) (०४) (०७) अ.अ., पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे (२७०१ ९९३१)” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हे आदेडा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/ 
आ.पु.क., दि.०७/०९/२०१८ अन्वये या विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८११०६१२४००८९४२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vijendra क. 
Prabhakar eter 
Palwankar crvlewa hater Panay 
(वि. प्र. पाळवणकर) 
सहपत्र :- विवरणपत्र-“१” व “२” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत माहिती तथा आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 
) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे, 
) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे, 
) कार्यकारी अभियंता, चासकमान पाटबंधारे विभाग, पुणे, 
) 
) 
) 


कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन व्यवस्थापन विभाग, पुणे, 
क.अ., अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
क.अ., आ. (प्रशि.) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत, 
मोप्र-१ कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“१” 


शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१८/(प्र.क्र.३१९/१८) /मोप्र-१, दिनांक : ०६/११/२०१८ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील चासकमान कालवा उपविभाग 


क्र.४, शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जनाई शिरसाई उपसा 


सिंचन योजना उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९. 


अ. पदाचे नाव चासकमान कालवा जनाई शिरसाई जनाई शिरसाई । एकूण 
क्र. उपविभाग क्र.४, उपसा सिंचन उपसा सिंचन 
शिक्रापूर योजना उपविभाग । योजना उपविभाग 
क्र.१, पाटस क्र.३, पाटस 
a २ ३ Li 4 & 
a उपविभागीय अभियंता 1 | ae शा ३ 
शाखा अभियंता ४ ४ ४ १२ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | Ft q 3 
अनुरेखक 1 १ | १ | १ ३ 
५ | कनिष्ठ लिपिक २ २ २ & 
६ | टंकलेखक 1 १ | a ae q 3 
७ | वाहन चालक (. _ a PM LU 3 
स्था. अभि. सहा. ४ ४ ४ १२ 
rots Q Q 2 & 
| a0 | ० | चौकीदार Pa 10१ 1१ ३ 
एकूण १८ १८ १८ ५४ 
Vijendra 0000000010 ae 
Prabhakar = / Besse 
Palwankar ee wae 


(वि. प्रपालवणकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८)/मोप्र-१ 


विवरणपत्र-“२” 
शासन निर्णय क्र. मुदत-०५१८/(प्र.क्र. ३१९/१८) /मोप्र-१, दिनांक : ०६/११/२०१८ चे सहपत्र. 


अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळील चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, 


शिक्रापूर, जनाई शिरसाई उपसा सिचन योजना उपविभाग क्र.१, पाटस व जनाई शिरसाई उपसा सिचन 
योजना उपविभाग क्र.३, पाटस कार्यालयातील रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ 
कालावधी दि.०१/१०/२०१८ ते दि.२८/०२/२०१९. 


अ) चासकमान कालवा उपविभाग क्र.४, शिक्रापूर 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
| ती." भालचंद्र दत्तात्रय गिते वायरमन a ३१/१०/२०२७ 
२ | श्रीम. अनिता राजेंद्र पवार लिपीक/टंकलेखक pa | 30/99/2028 
३ | बबनचंद्रकांत रणदिवे खानसमा pd 39/03/2024 
४ | सुभाष नरहरी गव्हाणे सहा.छायाचित्रकार 1१ ३०/०९/२०२८ 
५ | राजू मायकल शिनगारे मुकादम Pd ३१/१०/२०२८ 
६ | दिगंबर शिवराम कांडेकर चौकीदार ४ ३१/०५/२०२० 
७ | भिवा ate चांदणे ३१/१२/२०१८ 
वामन कान्हू वाडेकर ३०/०६/२०२५ 
WHT दरारथ जाधव ३०/०५/२०१९ 
| ao | ० | कांतीलाल बबन तनपुरे मजूर ६ ३०/०४/२०२९ 
ae १ | दत्तात्रय मारुती मिडे ३१/०५/२०२३ 
१२ | भगवान बबन बोंबले ३१/०३/२०३३ 
१३ | बबन पोपट ale २८/०२/२०३१ 
१४ | सोपान किसन खरपुडे ३१/१२/२०२८ 
१५ | विठ्ठल प्रभू खेडकर ३१/०५/२०३१ 

एकूण १५ 


ब) जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजना उपविभाग क्र.१ व उपविभाग क्र.३, पाटस 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव सर्वश्री पदनाम पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
| 9 | सुभाष भिकाजी सरोदे मजुर २ ३१/१०/२०३० 
२ | देविदासनाना तारु ३१/०८/२०२० 
एकूण २ 
एकूण(अ--बो 1१७ ७ 
Vijendra a 
Prabhakar os ie 
Palwankar eee 


(वि. प्र पाळवणकर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


